मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाळील अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) 
संकल्पचित्र मंडळ,पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२२/प्र.क्र.२८/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५.०९.२०२२ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२२/प्र.क्र.२८/जवि, दि.११.०३.२०२२ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-१०/२१२४, दि.०६.०९.२०२२ 
शासन निर्णय: 


मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) 
संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवंया) संकल्पचित्र विभाग क्र.१, पुणे व 
कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र विभाग क्र.२, पुणे या विभागीय नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७३ पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय-३, २८०१, वीज ०१, जलविद्युत निर्मिती, (009) संचाळन व 
प्रशासन (२०) अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (२०) (०१) कोयना धरण पायथा वीजगृह (डावातीर) 
(कार्यक्रम) (२८०१ ५७६८)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक १८.०८.२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त ware व सहसचिव यांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१६१६१९२७९८२७ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
N: CN = NAMITA GAURAV BASER, C = IN, S = 


NAMITA GAURAV Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
BASER Date: 2022.08.16 162202 40890 "प 
(न.गौ.बसेर) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या उप सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित :- 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
3. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
४. अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. (५ प्रती). 
५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 
६. ज.वि.संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.२८/जवि 


शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२२/प्र.क्र.२८/ज.वि., दि.१५.०९.२०२२ चे विवरणपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
(दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३) 


क्र पदनाम अ.अ. कोय का.अ. कोय का.अ. कोयना | एकूण पदे 
(विवया) (ferrari) (विवयां) संकल्पचित्र 
संकल्पचित्र मंडळ संकल्पचित्र विभाग विभाग क्र.२ 
पुणे क्र.१, पुणे पुणे 
शि . अधीक्षक अभियंता (__ | Po Poe pa 
2. . अधीक्षक अभियंता 1 १ Po Poe [> a 
३. TEIN अभियंता Po शि शा 1 १ २ 
४. प अभियंता — || ४ ४ ९ 
५. निष्ठ अभियंता/ ४ ४ ४ १२ 
य्यक अभियंता श्रेणी 
२/शाखा अभियंता 
६. खक/सहा. आरेखक शिकास = ae pF a 3 
७. अनुरेखक | a | 2 २ 4 
८. अधीक्षक a _|| 1 | Po | a | 
९. घळलेखक(उच्वश्रेणी) 1 aa Po Po | | 
| १०. | . प्रथम लिपिक 1 ae Po Po | 
aa. | १. वरिष्ठ लिपिक ४ 1 १ शिका तागा & 
१२. 'कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक ८ षु षु १८ 
HOH टंकलेखक 
१३. [dled चालक शिक्का 1 cee 1 १ ३ 
१४ ।दप्तरी/नाईक २ Po Po = २ 
१५ शिपाई/सफाईगार/ ३ २ २ ७ 
च्छ 
१६ दार/पहारेकरी a a ee | 
३१ २१ २१ ७३ 
NAMITA य 
GAURAV BASER co ae 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उप सचिव 


पृष्ठ २ पैकी २ 


